महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सन २०२२ 
जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. मभूपु १२२३/प्र.क्र.७८ (भाग-१) /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२३ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मभूपु 


प्रस्तावना :- 


२०१२/सुनिठ प्र.क्र.१४३/सां.का.४, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१२ व 
दिनांक २७ मे, २०१४ 


२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मभूपु २०२२ / 


प्र.क्र.3७९/सां.का.४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मभूपु १२२३/ 


प्र.क्र.७८/सां.का.४, दिनांक २३ मार्च, २०२३ 


४) दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 


समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


उपर्निरदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही क्षेत्रामध्ये 


उच्चतम काम करणाऱ्या मान्यवर ARH “महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार” प्रदान केला जातो. सन २०२२ 
या वर्षासाठी “महाराष्ट्र भूषण” पुरस्कार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२ या वर्षासाठीचा “महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार" “मा. दत्तात्रय नारायण उर्फ 


अप्पासाहेब धर्माधिकारी" यांना या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येत आहे. 


०२. 


महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम रुपये २५.०० लाख (रुपये पंचवीस लाख), 


मानपत्र, मानचिन्ह व शाल असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मभूपु १२२३/प्र.क्र.७८ (भाग-१) /सां.का.४ 


053. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०४०६१७१५१६८८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
V | LA S R A M RA O 11: रकती 
ण H O R AT = = ere SADS7 Ada? ROBSOEDSGEARETIDD 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. जी. 
रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

८. निवड समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

९. मा. दत्तात्रय नारायण उर्फ अप्पासाहेब धर्माधिकारी ( संचालक, सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालयामार्फत) 

१०.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


